+ 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


RRIES 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक १० ] 


बुधवार , सप्टेंबर १४ , २०१६ /भाद्रपद २३ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४,किंमत : रुपये ५५. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

__ भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .), ( ना . वि . पु) , म . शा . रा., अ . क्र . १२ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


संदर्भ : शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, विकाअ- क्र . १११५ -८८- ५ , दिनांक ३१ -१२ - २०१५ . 


क्रमांक सामान्य- कक्ष- ९- कावि - ६३४ - २०१६. 


संदर्भाकिंत शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर 
आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा 
निर्णय निर्गमीत केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्ष किंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त होणे किंवा पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी , केव्हाही, कोणतीही कारणे 
न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी पदासाठी प्राप्त 
झालेले सर्व साहीत्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक 
जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका-यांची राहील . 


२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 


( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मुळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये 
तसेच परिशिष्ट “ ५ ” मधील रबरी शिक्क्यासह मुळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे. मुळ कागदपत्रांपेक्षा 

दपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर 
“ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा- या सर्व प्रकारच्या परीणामाकरीता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी 
व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द 
करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 
( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका -यांना नसतील . 


३ . नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का संबंधित तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध करून 
घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या कागदपत्राची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवही अवलोकनासाठी संबंधित 
पोलीस आयुक्त / अधिक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


ना -एक -१ (१४४९ ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १४, २०१६/भाद्रपद २३, शके १९३८ 


४ . या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त / जिल्हाधिकारी / पोलीस अधिक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 


५ . या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणेदिसेल अशा ठिकाणी लावावे व कामासाठी येणा - या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस 
दाखवावे . 


अनुसूची 
गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती यादी-२ 


अ . क्र . 


संबंधित व्यक्तीचे नाव 


संबंधित व्यक्तीचा पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


श्री . नागेश दामोदर दंडे 


१९४ , दामोदर निवास , लाडेकर ले - आऊट, 
मानेवाडा रोड , नागपूर . 


श्री . मुकूद गजानन मुळे 


७८ , जंबुदीप नगर , अयोध्या नगर , नागपूर . 


श्री . सतीश खुशालराव जांभुळकर 


१७६, वैशाली नगर रोड , अशोक नगर, नागपूर . 


श्री . जमील अहमद अन्सारी 


चौधरी हॉस्पीटल जवळ , गुजरी बाजार , कामठी , 
जि . नागपूर . 


श्री . सुधीर माधवसिंह मोहिते 


सी / ३०२, बजरंग सहनिवास , वकील पेठ , 
उमरेड रोड , नागपूर . 


श्री . स्वयंप्रकाश रविशंकर तिवारी 


रामदेवबाबा टेकडी, काटोल रोड , नागपूर . 


श्री . अधिर गणपतराव बागडे 


५६, वैशाली नगर , हनुमान सोसायटी , नागपूर . 


श्री . अशोककुमार गोविंदराव नागदिवे 


१८७, श्री महाकाली नगर , म्हाळगीनगर जवळ , 
नागपूर . 


श्री . प्रदिप रामराव होले 


१४९ , विवेकानंद नगर , वर्धा रोड , नागपूर . 


श्री . रामेश्वर पुंडलिकराव राउत 


२५ , सुर्वे ले- आऊट , अयोध्यानगर, नागपूर. 


श्री . अनिल मरोतराव लोणारे 


३३६, दर्शन कॉलनी , नंदनवन , नागपूर. 


श्री . रामेश्वर गणपतराव भुते 


१२६, श्रीहरीनगर नं .-२ , मानेवाडा , नागपूर . 


श्री . दिपक शंकरराव पोहरे 


४२२ , सद्भावना नगर , नागपूर 


श्री . प्रल्हाद महादेवराव गावंडे 


२६ , जुना सुभेदार ले- आऊट , नागपूर . 


श्री . गोपाळ डोमाजी डोंगरे 


१६- बी , बेझनबाग , बी ले - आऊट , मैत्री बुध्द विहार, 
नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १४ , २०१६/ भाद्रपद २३ , शके १९३८ 


३ 


अनुसूची - चालू 


श्री . पुन्नुलाल सदाशिव चौधरी 


श्री . रणजीतसिंह ठाकूर 


५/ १२८ , राजे रघुजी नगर , संत गजानन महाराज 
मंदीरजवळ , नागपूर . 
२०० गाले , शांतीनगर कॉलनी, पी .इ. डब्ल्यू ,एस . 
म्हाडा कॉलनी, नागपूर . 
९८ , भंडारा रोड , रविंद्र पेट्रोलपंपाच्या मागे, 
नागपूर . 
पुर्व गोपाल नगर , व्यवहारे ले- आऊट , नागपूर . 


श्री . अशोक तुकाराम पाटील 


श्री . हंसराज जयरामजी बान्ते 


श्री . श्रीराम मोतीराम मछले 


चिमाबाईपेठ , मातामंदीर जवळ , टिमकी , नागपूर . 


श्री . रतिराम मोतीराम सहारे 


हनुमान नगर, कन्हान , ता . पारशिवनी, जि . नागपूर . 


श्री . चंदनलाल मनीराम प्रजापती 


२९ , हंसापूरी खदान , नागपूर . 


श्री . विनय त्रिंबक अमृते 


पी - १, लक्ष्मी नगर, नागपूर . 


श्री . राहूल आनंदराव बागडे 


डी - ७१/ १, प्रकाश नगर , खापरखेडा , नागपूर . 


श्रीमती आशा सुनिल डवले 


३४३ , कुकडे ले- आऊट , रामेश्वरी रोड , नागपूर . 
तेलीपूरा, पारडी , नागपूर . 


श्री . पुरूषोत्तम रामकृष्ण मानकर 


श्री . गंगाधर नारायणराव घोडमारे 


१०९ ,बंधुनगर, झिंगाबाई टाकळी, नागपूर . 


श्री . गौरव हरीभाउ आळणे 


१११, स्मृती नगर, कोराडी , नागपूर . 


श्री . सुरेश परसरामजी रेवतकर 


५६, उल्हासनगर , मानेवाडा चौक , नागपूर . 


श्री . नारायण दामाजी तलमले 


श्रीमती विजया आनंद शिंगने 


जुना बगडगंज , भंडारा रोड , नागपूर . 
५९, सेंट्रल एक्साईज कॉलनी , वर्धा रोड , नागपूर . 
६५, शिक्षण कॉलनी, न्यु पांजरा, कोराडी, नागपूर 


श्री . रमेश चिंतामन गणोरकर 


एन- ९८ , स्नेहनगर, नागपूर . 


श्री. दिपक देविदास मुंजे 
श्री . सुभाष अण्णासाहेब रपाटे 


५३, अत्रे ले - आऊट , प्रतापनगर , नागपूर . 


श्री . बळवंत हिरामनजी भोयर 


साईनगर , आदर्श लॉनच्या मागे , हुडकेश्वर रोड , 
नागपूर . 


श्री . भालचंद्र माधवराव चिखले 


१५४/ २, सोमवारी पेठ , मोहता कॉलेजच्या मागे , 
नागपूर . 


श्री . अरूण चिंधुजी गावंडे 


३३- ए, श्रीराम सोसायटी, प्रेमनगर , इतवारी, 
नागपूर . 


श्री . बाबुराव शंकरराव कोचे 


११/ २, बजेरीया , एम्प्रेस मील्स , नागपूर. 


श्री . लक्ष्मण वसंतराव जाधव 


४६, संत गजानन नगर , न्यु नरसाळा रोड , 
म्हाळगीनगर, नागपूर . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १४ , २०१६/ भाद्रपद २३ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४० 


श्री . सुभाष रामभाउ इंगळे 


एन . आय. टी . गार्डन मागे , प्रियदर्शनी नगर , 
नागपूर. 


श्रीमती शुभांगी अभय प्रयागी 


१०७, पुर्व समर्थ नगर , नागपूर . 
१३०, रामेश्वरी नगर , माता मंदीरजवळ , नागपूर. 


श्री . रामराज गुलाबराव खडसे 


श्री . विजय भानुदास गडकरी 


एफ - १ , राणी लक्ष्मीनगर, नागपूर . 


श्री . विकास उमाकांत बोरगांवकर 


विद्युतविहार वसाहत , के. टी . पी. एस . कॉलनी, 
कोराडी, नागपूर . 


४५ 


श्री . सुरेश श्रीरामजी भामकर 


१६५, जवाहर नगर, मानेवाडा रोड , नागपूर . 


श्री . दत्तात्रय मनोहरराव हरकरे 


१४१ , शंकरनगर , नागपूर . 


राज्य शासनाच्या सेवेतून निवृत्त अधिकारी यादी-२ 


१ 


श्री . गिरीश विश्वासराव अक्कळवार 


१९३, श्रीनिवास , लोकसेवानगर , भामटी , 
नागपूर . 


सचिन कुर्वे , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 


नागपूर : 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ . 


नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


